शासकीय गोदाम दुरुस्ती कामांना 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 

मौ.नेकनूर ता. बीड व मौ. चौसाळा ता. बीड 
जि. बीड. (सन २०२१-२२) 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-११२०/प्र.क्र.५५/नापु-१६-ब 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: - २० जुलै, २०२१. 
वाचा :- 


१. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, बीड यांचे पत्र क्र.२०१९/पुरवठा/झा.धा.गो.बां./१/१/ नेकनूर व 
चौसाळा बां/कावी/१५७, दि.०३.०३.२०२१. 

यस्तावना :- 
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत राज्यातील शिधापत्रिका धारकांना जीवनावश्‍यक वस्तूंचे 
वितरण करण्यात येते. भारतीय अन्न महामंडळाकडून प्राप्त होणाऱ्या अन्नधान्याची साठवणूक राज्य 
शासनाच्या गोदामामध्ये केली जाते. संदर्भीय पत्रान्वये बीड जिल्हयातील मौ. नेकनूर ता. बीड व मौ. 
चौसाळा ता. बीड येथील शासकीय गोदामांच्या दुरूस्तीची अंदाजपत्रके जिल्हा पुरवठा अधिकारी, बीड 
यांच्याकडून शासनास प्राप्त झाली आहेत. सदर मौ. नेकनूर ता. बीड व मौ. चौसाळा ता. बीड येथील 


गोदाम दुरूस्ती अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन नणय :- निर्णय :- 


२. मौ. नेकनूर ता. बीड व मौ. चौसाळा ता. बीड येथील शासकीय गोदाम दुरूस्ती कामांना व 
अंदाजपत्रकांना पुढील अटींच्या अधीनतेने प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
i. गोदामाचा नकाझा, संकल्पन व साईट प्लॅन सक्षम अधिकाऱ्यांकडून मंजूर करुन 
घेतल्याशिवाय कामाला सुरुवात करु नये. 
i. प्रथमत: सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून अंदाजपत्रके साक्षांकित 
करुन घ्यावीत. 
॥. गोदाम दुरूस्तीस विलंब किंवा इतर कारणांनी गोदाम दुरूस्तीस वाढीव खर्च होणार नाही, 
याबाबत दक्षता घ्यावी. 
iv. अंदाजपत्रकातील दुरुस्ती कामाच्या आवश्‍्यकतेबाबत जिल्हा पुरवठा अधिकारी , बीड यांनी 
प्रथमत: खात्री करावी व तद्‌नंतरच काम हाती घ्यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-११२०/प्र.क्र.५५/नापु-१६-ब 


3 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन परिपत्रक दि.२५.०९.२०१९ नुसार बीड जिल्हयातील 


मौ. नेकनूर ता. बीड व मौ. चौसाळा ता. बीड येथील गोदाम दुरुस्ती अंदाजपत्रकांना मुख्य अभियंता , 


सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी दि.०१.०२.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये 


कार्यकारी अभियंता स्तरावर तांत्रिक सहमती प्रदान करण्यात आली असून अंदाजपत्रके साक्षांकीत 
केली आहेत. 


गोदाम दुरुस्ती पुढीलप्रमाणे :- 


४. 


अ.क्र. 


जिल्हा 


तालुका 


गोदामाचे 


नाव 


कामाचे सर्वसाधारण स्वरुप 


अंदाजित खर्च | 


(रुपये) 


बीड 


बीड 


मौ.नेकनूर 


लोखंडी खिडक्या बसवून स्लायडींग 
विंन्डो बसविणे, आतून बाहेरून 
गिळावा करणे, कलर करणे, sew 
बसविणे, छतावरील पत्रे बदलणे, 
पायर्‍या करणे, सीसी रस्ता करणे इ. 
अंदाजपत्रकाप्रमाणे.. 


49, ६७,०२१/- 


बीड 


बीड 


मौ.चौसाळा 


लोखंडी खिडक्या बसवून स्लायडींग 
विंन्डो बसविणे, आतून बाहेरून 
गिळावा करणे, कलर करणे, aed 
बसविणे, छतावरील पत्रे बदलणे, 
पायर्‍या करणे, सीसी रस्ता करणे इ. 
अंदाजपत्रकाप्रमाणे.. 


४४,३७,६९३/- 


षु. 


वरीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेल्या शासकीय गोदाम दुरूस्तीकरीता निधी 


उपलब्ध झाल्यांनतर त्याप्रमाणे दुरूस्तीची कामे करण्यात यावी. निधी प्राप्त झाल्यानंतर शासकीय 


गोदाम दुरूस्तीची कामे तातडीने सुरू करण्यात येऊन पूर्ण करण्यात यावीत. गोदाम दुरूस्ती सुरू 


झाल्यांनतर प्रथम दुरूस्तीचा संपूर्ण तपशिल तसेच संबंधित दुरूस्तीचा दरमहा आढावा घेऊन 


दुरूस्तीची प्रगती जिल्हा पुरवठा अधिकारी, बीड यांनी शासनास सादर करावी. 


६. 


त्याकरीता आवश्‍यक निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागास उपलब्ध करून देण्यात येईल. 


७. 


सदरील गोदाम दुरूस्तीची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात यावीत. 


सदरील शासकीय गोदाम दुरूस्तीची कामे पूर्ण होताच त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 


शासनास सादर करण्याची दक्षता जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी घ्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-११२०/प्र.क्र.५५/नापु-१६-ब 


८. प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशात कामाचे संक्षिप्त स्वरूप नमूद करण्यात आलेले असून 
प्रत्यक्षात गोदाम दुरूस्तीची कामे शासनास सादर केलेल्या दुरूस्ती कामांच्या अंदाजपत्रकानुसारच पूर्ण 
करण्यात यावीत. म्हणजेच शासनास सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात समाविष्ट बाबीनुसार गोदाम 
दुरूस्तीची कामे पूर्ण करण्यात यावीत. 


९. गोदाम दुरूस्तीच्या कामातील अनावश्यक पुनरूक्ती टाळण्याच्या दृष्टीने सदरहू आदेशात 
नमूद गोदाम दुरूस्तीच्या कामाच्या आवश्‍्यकतेबाबत जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी व्यक्‍्तिठाः छाननी 
करावी. गोदाम दुरूस्तीच्या कामातील great अथवा विसंगतीबाबत शासनास अवगत करावे. 
यासंदर्भात पुढील शासन आदेझापर्यंत कार्यवाही स्थगित करावी. 


१०. सदर जिल्हयातील वर नमूद गोदाम दुरूस्तीच्या कामास या अगोदर प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आलेली नाही याची खातरजमा जिल्हा पुरवठा अधिकारी, बीड यांनी करावी. 

११. सदरील कामावरील खर्च सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात व तद्नंतर वेळोवेळी उपलब्ध 
अनुदानातुन करण्यात येईल. सदर गोदामाच्या दुरूस्तीवरील खर्च "मागणी क्रमांक एम-०२, 

लेखाशिर्ष २४०८ अन्न साठवण व वखार साठवण यावरील भांडवली खर्च , ०१, अन्न १०१, प्रापण व 
पुरवठा (०३), प्रापण वितरण व किंमत वितरण ०३, ०२ (मुफसल) २४०८ ०१०८ २७ लहान बांधकामे" 
या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

१२. सदर गोदामाच्या दुरूस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सदरचे काम हे मंजूर अंदाजपत्रकाप्रमाणे 
उत्कृष्ट झाल्याबाबतची खातरजमा संबंधीत कार्यकारी अंभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी संयुक्‍तरित्या करून तसा स्थळ निरिक्षण अहवाल तयार करावा व तो 
अभिलेखामध्ये जतन करून ठेवावा. 

१३. हा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ च्या भाग पहिला उप विभाग-पाच 
मधील अनुक्रमांक १० नुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ 
नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदरचा आदेडा निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७२३१३१८००८७०६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sudhir Deodatta 
Tungar 


(सुधीर तुंगार ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. उप आयुक्त (पुरवठा), औरंगाबाद. 
२. वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-११२०/प्र.क्र.५५/नापु-१६-ब 
३. जिल्हाधिकारी, बीड. 
४. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, बीड. 
५. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बीड. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड. 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) १/२, मुंबई/नागपूर. 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) 9/2, मुंबई/नागपूर. 
९. वित्त विभाग (व्यय-४, अर्थोपाय व अर्थसंकल्प-३), मंत्रालय, मुंबई. 
१०.नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवड नस्ती/नापु-१६ ब. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


